राज्य सुरक्षा आयोग, राज्य पोलीस 
तक्रार प्राधिकरण आणि विभागस्तरीय 
पोलीस तक्रार प्राधिकरणे यांच्यासाठी 
नवीन लेखार्शीर्ष उघडण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-३६१४/प्र.क.१४/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: २१ जानेवारी २०१५ 


शासन निर्णय 

राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे व नवीन पोलीस अधिनियम 
तयार करण्यासंदर्भात प्रकाश सिंग व इतर यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या रिट 
याचिका (सिव्हिल) क्रमांक-३१०/१९९६ मध्ये न्यायालयाने दिनांक २२ सप्टेंबर २००६ रोजी दिलेल्या 
निदेशाची तरतूद महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मध्ये करण्याकरिता मंत्रिमंडळ उपसमितीने 
केलेल्या शिफारशींवर मंत्रिमंडळाने दिनांक १५ जानेवारी २०१४ रोजी निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ 
निर्णयानुसार राज्य सुरक्षा आयोग, पोलीस आस्थापना मंडळे, पोलीस तक्रार प्राधिकरणांची स्थापना 
तसेच इतर Pegi तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा आणि पुढे चालु ठेवणे) 
अधिनियम, २०१४ (सन २०१४ चा अधिनियम क्रमांक-२४ ) दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून अंमलात 
आला आहे. सदर अधिनियमांतर्गत कलम-२२ब नुसार "राज्य सुरक्षा आयोग" आणि कलम-२२प व २२स 
नुसार अनुक्रमे "राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण" व "विभागस्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणे" स्थापन 
करावयाचे असून, त्याबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
याबाबत यथावकाश स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 
२. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १५ जानेवारी २०१४ च्या बैठकीत राज्य सुरक्षा आयोग, राज्य पोलीस 
तक्रार प्राधिकरण व विभागस्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणांसाठी अनुक्रमे ५, २० व ७७ अशी एकूण 
१०२ नियमित पदे तसेच अनुक्रमे २, ५ व २४ अशी एकूण ३१ पदे बाहययंत्रणेट्ठारे निर्माण करण्यास व 
त्यासाठी आवर्ती रु.३८४.३३ लक्ष / अनावर्ती रु.२५३.५७ लक्ष अशा एकूण रु.६३७.९० लक्ष इतक्या 
खर्चास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गृह विभागाच्या क्रमांक-एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१३/ पोल-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये १३३ पदांच्या पदनिर्मितीचे आदेशा पारित करण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१४/पोल-३ 


३. सदर राज्य सुरक्षा आयोग, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण आणि विभागस्तरीय पोलीस तक्रार 
प्राधिकरणे यांच्याकरिता कार्यालयीन जागा, नियुक्‍त करावयाचे अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते, 
OST व साधनसामुग्री, वाहने इत्यादींसाठी येणारा खर्च खर्ची घालण्यासाठी खालील मुख्य लेखाशीर्ष, 
उपशीर्ष, गौणशीर्ष, उद्दिष्टे निहाय नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक : बी-१ मागणी क्रमांक: वी. १ 
२०५५ - पोलीस, २०५५ - पोलीस, 
(००)(००१) संचालन व प्रशासन, (००)(००१) संचालन व प्रशासन, 
(००)(०३) राज्य सुरक्षा आयोग (योजनेतर) (००)(०४) राज्यस्तरीय व विभागस्तरीय पोलीस 
(२०५५ ०६८७) (दत्तमत) तक्रार प्राधिकरण (योजनेतर) 
(२०५५ ०६९६)(दत्तमत) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-६२०/अर्थ-११, दिनांक २५ 
नोव्हेंबर २०१४ आणि अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१८/अर्थ-११, दिनांक १२ जानेवारी २०१५ आणि 
महालेखापाल, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-ख.वि./चा-१/गृह विभाग/युओआर-१४९/ 
२०१४-१५/९८२, दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येते आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१२११०५२५९८२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM 


KA DA M DATTATRAY HANMANT 


DN: CN = KADAM DATTATRAY 


DATTAT RAY (या al Maharashtra, O 


MAHARASHTRA, OU = HOME DEPT, 


HANMANT CID - 918120 


Date: 2015.01.21 11:05:12 +05'30' 


द.ह.कदम 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
समादेशक, गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दल, मुंबई. 


co “७० AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१४/पोल-२ 


५. महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
६. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. सर्व पोलीस आयुक्त. 
८. सर्व विशेष पोळीस महनिरीक्षक. 
९. सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक. 
१०.सर्व पोलीस अधिक्षक. 
११.सर्व पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 
१२.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१८. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र यांचे 
कार्यालय, प्रतिष्ठा भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 
१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-११) , मंत्रालय, मुंबई. 
२०.सर्व सहसचिव / उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


